वाचा : 


प्रस्तावना : 


ति: 


चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय परिसरात 
उभारण्यात येणाऱ्या १०० खाटांचे कर्करोग 
रुग्णालयाच्या संचलनासाठी स्थापित 
करण्यात येणाऱ्या “विशेष कृती समितीत” 
(स्पेशल पर्पझ व्हेईकल) संचालक मंडळावर 
नागरी समाज संघटनेतील प्रतिनिधीच्या 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हीआयपी -२०१८/प्र.क्र ३६८/प्रशा-१ 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०१९. 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः जीएचसी-२०१८/ 
४१८/ प्र.क्र.१६७ / प्रशा-१, दिनांक २६.०६.२०१८ 

. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक जीएचसी -२०१८/ 
प्र.क्र. २५८ / प्रशा-१, दिनांक ०४.१२.२०१८. 


उपरोक्त शासन निर्णय, दिनांक : २६.०६.२०१८ अन्वये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 


व रुग्णालय, चंद्रपूर संस्थेच्या परिसरात राज्य शासन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) , 


टाटा न्यास ( ट्रस्ट ) तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांच्या माध्यमातून १०० खाटांचे 


कर्करोग रुग्णालय उभारण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर कर्करोग रुग्णालय 
उभारण्याच्या अनुषंगाने संबधितांमध्ये करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारातील तरतूदीनुसार सदर 


रुग्णालयांच्या संचलनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या “विशेष कृती समिती” (स्पेशल पर्पझ 


व्हेईकल) संचालक मंडळात नागरी समाज संघटनेतील प्रतिनिधीची नियुक्तीची बाब शासन 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 


संस्थेची उभारणी करण्यात येणाऱ्या परिसरात राज्य शासन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिआयपी-२०१८/प्र.क्र.३६८/प्रशा-१ 


मंत्रालय, मुंबई), जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून 
उभारण्यात येणाऱ्या १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालयाच्या संचलनासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
विशेष कृती समितीच्या (स्पेशल पर्पझ व्हेईकल) संचाळक मंडळावर नागरी समाज संघटना 
प्रतिनिधी म्हणून डॉ. प्रविण नरेंद्र पंत, चंद्रपूर यांची संचाळक म्हणून नियुक्‍ती करण्यास शासन 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर नियुक्‍ती याविषयी संबंधितांमध्ये करण्यात आलेल्या 
सामंजस्य करारातील तरतुदींच्या अनुषंगाने करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१८१५०००८६९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 
heal ent Of 
KUN My ५ ला 
postalCode= , डॉन ra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5 
a50897b7b2244d66593f50dd7 13da838 
Date: 2019.02.18 15:15:30 +05'30' 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव तथा विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१३. महाळेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१४. सर्व सहसचिव/उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 
१६. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 
१७. आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका, चंद्रपूर. 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिआयपी-२०१८/प्र.क्र.३६८/प्रशा-१ 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
oe 
23. 
२४. 
२५. 
2&. 
२७. 
गव 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
33. 


२४. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर . 

व्यवस्थापक टाटा न्यास (ट्रस्ट) , मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर. 

डॉ. प्रविण नरेंद्र पंत , चंद्रपूर. 

सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व व संलग्नित रुग्णालये. 
जिल्हा शल्य चिकीत्सक, चंद्रपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान मंडळ, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान मंडळ, मुंबई. 

सचिव (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


